झासन निर्णय क्रमांक:- खरेदी-१०२१/प्र.क्र. ६५/आस्था-३ 


प्रस्तावना :- 


मा.मंत्री 


(गृह) 


यांच्या 


मंत्रालय येथील 


कार्यालयासाठी संगणक सामग्री खरेदी करणे 
यासाठी येणाऱ्या रू.९,६१,६२०/- इतक्या रकमेच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : १४ फोब्रुवारी, २०२२ 


मा.मंत्री (गृह) यांच्या कार्यालयातील कामाचे स्वरूप, कामाची संवेदनशिळता व कोविड-१९ 


आजारामुळे पोलीस यंत्रणेवर पडलेला कामाचा अतिरिक्त ताण या सर्व बाबींचा विचार करून 
मा. मंत्री (गृह) यांचे कार्यालयासाठी मागणीनुसार संगणक सामग्री तातडीने खरेदी करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


मा. मंत्री (गृह) यांच्या मंत्रालय येथील कार्यालयासाठी शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस 
(GEM) वर खरेदी करण्यास खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे खालील संगणक सामग्री खरेदी 
करण्यास येणाऱ्या अंदाजे रू. ९,६१,६२०/- इतक्या रक्कमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र वस्तुचे नाव लेखाशिर्ष | अंदाजीत रक्‍कम | एकुण रक्कम रूपये 
(प्रती नग १८% 
GST सह) 
"क. २ ३ ei दु & 

hae HP /DELL संगणक | e-governance 8 रू. ८२,६००/- रू. ३,३०,४००/- 
(latest version ) project-99 

२ Printer (3 In १) संगणक खर्च | 09 | रू. 43,900/- रू. ५३,१००/- 

३ Printer ०३ | रू. ४०,०००/- रू. १,२०,०००/- 
स्कॅनर (High speed | रू. ६९,६२०/- रू. ६९,६२०/- 
Duplex) 

4 हेव्ही ड्युटी ASX मशिन | 09 | रू. ५९,५००/- रू. ५९,५००/- 

नि लॅपटॉप HP /DELL ०२ | &. 9,40,000/- रू. 3,00,000/- 
(High Performance) 

9 स्पीकर (व्ही.सी. साठी) गि रू. २९,०००/- रू. २९,०००/- 
Jabra कंपनी 

(एकूण रूपये नऊ लाख एकसष्ट हजार सहाशे वीस फक्त) | रू. ९,६१,६२०/- 

२. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहील :- 

(अ।। सदर खर्च शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रत्येक बाब निहाय खर्च हा विहित पध्दतीने 


येणाऱ्या किंमतीनुसार व Rees विहित करण्यात आलेल्या एकूण वित्त्तीय मर्यादेच्या अधीन 


राहून करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-१०२१/प्र.क्र. ६५/आस्था-३ 


(ब) सदर साधन सामग्री GEM पोर्टलवर खरेदी करतांना उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या 


क्रमांक संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ व वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
इतर शासन आदेशान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात येत आहे. 


(क) मंजूर बाबींची अनुज्ञेयता व वापर या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
नियमांचे/धोरणांचे/कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे आणि अनुज्ञेय होत 
नसलेल्या बाबीसबंधी त्याची अनुज्ञेयता नियमित करून घेण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


३. यासाठीचा खर्च Te विभाग, “ मागणी क्र बी- (०0६) - e-governance project १७ 
संगणक खर्च” (२०५२ ५०९२) या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग , शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये विहित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन अ.क्र.२७ अ नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या 
पूर्ण प्राधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दष. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१४१५१७२१६३२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 


i 
DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘HOME 

SA H E B RAO DEPARTMENT, postalCode=40003: 
2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1dabacb4544786e9fd267f17 


df767b4dad3d079b: 
pseudonym=3EFC548798CB1ECC5025DDB09D22597E0BCO7A82, 
N A RAYA N G H IG E ber=FB0550286A6A429379E74F30B4CA229BEFB58E133 
93AEBF97688ECB194F0EE71, cn=SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 
2022.02.14 15:18:58 +05'30' 


(सा.ना.घिगे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (अ.व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
४. उप सचिव (आस्था-३) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

७. कार्यासन अधिकारी, (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

८. निवड नस्ती , आस्था-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


